मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द 
योजना या योजनेंतर्गत सन २०१९-२० या 
वर्षाकरीता निवड करण्यात आलेल्या 
खाजगी प्रशिक्षण संस्थांना निधी उपलब्ध 
करून देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग. 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
शासन निर्णय क्र. मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ३०मार्च, २०२१ 


वाचा:- १) शासन निर्णय क्रमांक: राअआ-२०१२/१०८/प्र.क्र.१८/का-९, दिनांक २५ जून, २०१३ 
२) शासन निर्णय क्रमांक: मोशियो-२०१८/प्र.क्र.६९/का-९, दिनांक २३ जुले, २०१९ 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं.-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३ दि. १६ एप्रिल, २०२० 
४ शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र. अर्थसं. २०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३ दि. ४ मे, २०२० 
५) शासन निर्णय क्रमांक: मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९, दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२०. 
६) शासन निर्णय क्रमांक: मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९, दिनांक १० फेब्रुवारी, २०२१. 
७) शासन निर्णय क्रमांक: मोशियो-२०१८/प्र.क्र.३७/का-९, दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०२१. 
प्रस्तावना :- 


राज्यातील अल्पसंख्यांक लोकसमूहातील उमेदवारांना शासकीय/निमशासकीय सेवेत संधी उपलबध 
करण्याकरीता केंद्रीय लोकसेवा आयोग/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग/बँकींग सेवा भरती इत्यादी स्पर्धा परीक्षांसाठी 
तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमामधील प्रवेशाकरीता घेण्यात येणाऱ्या सामायिक ear परीक्षांच्या पूर्व तयारीसाठी 
आणि इयत्ता १० वी व १२ वी अनुत्तीर्ण अल्पसंख्याक उमेदवारांकरीता विशेष शिकवणी वर्ग सुरु करण्याकरीता 
संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 


या योजनेअंतर्गत राज्यतील मुंबई, नाशिक, अमरावती, नागपूर, ठाणे व पुणे या शहरांमध्ये अल्पसंख्याक 
उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षण संस्थांची संदर्भीय शासन निर्णय क्र. २ अन्वये निवड करण्यात आली 
आहे. ज्या संस्थांनी प्रत्यक्ष प्रशिक्षण सुरु केले आहे अशा संस्थांना शासन निर्णय, दि.२५ जून, २०१३ मध्ये नमूद 
टप्पा अनुदान पध्दतीनुसार प्रथम टप्पा अनुदान शासन निर्णय दिनांक ११.११.२०२० अन्वये वितरीत करण्यात 
आले आहे. त्यापैकी एम.टी.एज्युकेअर, मुंबई, सिद्दीकी एज्युकेडान अँण्ड वेल्फेअर ट्रस्ट, मुंबई, आदर्श 
मल्टीपर्पज सोसायटी, अमरावती, एक्सेल फाऊंडेशन, अमरावती, अंजुमन हामी ए इस्लाम, नागपूर, स्पंदन 
बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, नागपूर, नवदिशा मागासवर्गीय बहुउद्देशीय सोसायटी, अकोला संचालीत 
युपीएससी अँक्याडमीया, पुणे व द पुना गुजराती केळवणी मंडळ, पुणे या संस्थांनी उर्वरित टप्पा अनुदान 
मागणीचे प्रस्ताव शासनास सादर केले आहे. सदर प्रस्तावाची शासन निर्णय दिनांक २५.०६.२०२१३ मधील अटी 
व शर्तीनुसार छाननी करुन उपरोक्त ८ संस्थांना सन २०२०-२१ या वर्षामध्ये उपलब्ध तरतूदीमधून द्वितीय टप्पा 
अनुदान मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजना या योजनेअंतर्गत राज्यतील मुंबई, नाशिक, 
अमरावती, नागपूर, ठाणे व पुणे येथील प्रशिक्षण केंद्रासाठी निवड करण्यात आलेल्या संस्थाना शासन निर्णय दि. 
२५ जून २०१३ मधील विहीत अटी व शर्ती तसेच टप्पा अनुदान पध्दतीनुसार अनुदान मंजूर करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९ 


२. त्यानुसार, सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात उक्त योजनेसाठी अर्थसंकल्पीत केलेल्या 
रु.७.०० कोटी पैकी संदर्भ क्र. ३ दि. १६ एप्रिल, २०२० च्या परिपत्रकानुसार एकूण अर्थसंकल्पीत निधीच्या १०% 
निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. तसेच तद्नंतर वित्त विभागाने एकूण अर्थसंकल्पीत निधीच्या २०% निधी 
उपलब्ध करुन दिला आहे असे एकूण ३०% निधी रु.२,१०,००,०००/- उपलब्ध करुन दिला आहे. उपलब्ध 
निधीमधून संदर्भ क्र.५, शासन निर्णय दिनांक 99.99.2020 अन्वये रु.२०,७८,०००/-, संदर्भ क्र.६ शासन निर्णय 
दिनांक १०.०२.२०२१ अन्वये रु.३४,४९,४३७/- व संदर्भ क्र६ शासन निर्णय दि.२६.०२.२०२१ अन्वये 
रु.१२,८१,२५०/- असे एकूण रु.६८,०८,६८७/- एवढे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. उर्वरित 
रु.१,४१,९१,३१३/- तरतूदीमधून परिशिष्ठ-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रशिक्षण संस्थांना रु.८६,६७,१२५/- (अक्षरी 
रुपये शहाऐंशी लक्ष सदुसष्ट हजार एकशे पंचवीस फक्त) अनुदान वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. सदर प्रशिक्षण संस्थांपैकी स्पर्धा परीक्षेचे (UPSC, MPSC, Banking) प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांनी विद्यार्थ्यांनी 
परिक्षा दिल्याचे संपूर्ण पुरावे सादर न केल्यामुळे त्यांना देय ठरत असलेल्या द्वितीय टप्पा अनुदानातील २५% 
अनुदान राखून ठेवण्यात येत आहे. प्रस्तुत प्रकरणी सदर रक्‍कम आहरीत करण्यासाठी अवर सचिव, 
अल्पसंख्याक विकास विभाग हे अधिकारी तथा आहरण व संवितरण अधिकारी राहतील. तसेच उपसचिव, 
अल्पसंख्याक विकास विभाग हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून राहतील. 


३. सदर रक्कमेचा Electronic Clearing Service (ECS) अवर सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांच्या नावे काढण्यात यावा. 


४. संबंधित प्रशिक्षण संस्थेने याबाबतचा वर्षनिहाय लेखा विषयक तपशील ठेवावा. तसेच ज्या बाबीसाठी 
अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे, त्याबाबीवरच खर्च करण्यात यावे. या रक्कमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
संबंधित प्रशिक्षण संस्थेने शासनास सादर करणे आवश्‍यक राहील. सदर बाबीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास 
परिशिष्ठ-ब येथे नमूद केल्याप्रमाणे सादर करणे बंधनकारक राहील. प्रशिक्षण संस्थेने शासन निर्णय दि. २५ जून, 
२०१३ मधील तरतूदीचे पालन केळे नसल्याचे आढळून आल्यास संस्थेवर कारवाई करुन वितरीत अनुदान वसूल 
करण्यात येईल. 


५. पुना गुजराती केळवणी मंडळ, पुणे, स्पंदन बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, नागपूर, आदर्श मल्टीपर्पज 
सोसायटी, अमरावती, नवदिश्ा मागासवर्गीय बहुउद्देशीय सोसायटी, अकोला संचलित युपीएससी ssa, 
पुणे या संस्थांनी त्यांची ज्या अभ्यासक्रमाकरीता निवड करण्यात आलेली आहे. त्या अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण पूर्ण 
केले आहे. मात्र, कोव्हीड-१९ या विषाणू संसंर्गामुळे लागू झालेली टाळेबंदी व विविध स्पर्धा परिक्षा विहित वेळेत 
पार न पडल्यामुळे संस्थां सर्व विद्यार्थ्यांचे परिक्षा दिल्याचे पुरावे सादर करु हाकत नसल्याचे कळविले आहे. सबब, 
कोव्हीड-१९ विषाणू संसंर्गामुळे उद्भवलेलीपरिस्थितीविचारात घेता, उपरोक्‍त संस्थांना त्यांना देय ठरत 
असलेल्या द्वितीय टप्पा अनुदानातून २५% अनुदान राखून उर्वरित ७५% अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे. 
संस्थांनी सर्व विद्यार्थ्यांचे परीक्षेचे पुरावे सादर केल्यानंतर राखून ठेवलेले २५% अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 
ज्या संस्थांनी सदर पुरावे सादर केले नाही. त्या संस्थांकडून वितरीत अनुदान वसूल करण्याची कार्यवाही 
करण्यात येईल. 


६. हा शासन निर्णय नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने, वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र. ९२/ २०२१/ 
व्यय-१, दिनांक १७.०३.२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं.-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३ दि. 


१६ एप्रिल, २०२० मधील सर्व परिच्छेद व सोबतच्या परिशिष्ठामधील मागदर्शक सूचनास अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९ 


८. यासाठी होणारा खर्च सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५, सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनाअंतर्गत योजना, (०१) अल्पसंख्याकांना सहाय्य, (०१) (०१), 
मोफत शिकवणी व संलग्न योजना याकरिता सहायक अनुदान (२२३५ ए ०८९), कार्यक्रम ३१ सहायक अनुदान 
(वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. 


र. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०३३०१३०२२७८११४ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रति, 


Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 


Dinesh M Sonavane DN: CN = Dinesh M. Sonavane, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU = 
Minorities Development Department 
Date: 2021.03.30 13:09:10 +05'30" 


(दि. मा. सोनवणे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


अध्यक्ष/सचिव, संबंधित संस्था 


प्रत :- 


५ 


A 


oC 0८ ww 


घु 


Nn S&S Om 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


8 


१०) 
११) 


मा. राज्यापालाचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा. मंत्री/मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (अ.वि.वि.)अल्पसंख्याक विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल, १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

उपसचिव, कार्यासन व्यय-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कक्ष अधिकारी, कार्यासन ७/२ (रोख शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती, कार्यासन -९ 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९ 


परिशिष्ट : “अ 


शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का.९ दि.३० मार्च, २०२१ 


अ.क केंद्र | संस्थेचे नाव | अभ्यासक्रम | मंजूर | संस्थांना अदा | टप्पानिहाय अनुदान | मंजूर अनुदान 
विद्यार्थी करण्यात मंजूरीसाठी प्रस्ताव 
संख्या यावयाची 
रक्‍्कम/निधी 
एम. टी. ११ वी सी.ई.टी. १२० | रु.२०,०००/- प्रती | प्रशिक्षण पूर्ण रु.२१,६०,०००/- 
एज्युकेअर लि., | सन २०१९-२० उमेदवार प्रती वर्ष । केल्यानंतर ९०% = 
मुंबई करीता किंवा संस्थेमार्फत  । (420X20,000Xo)/ 
1 मुंबई आकारण्यात येणारी | १००८२१, ६०,०००/- 
फी यापैकी जी कमी 
असेल ती रक्‍कम 
कमाल दोन वर्षाची 
मर्यादा 
१० वी अनुत्तीर्ण १४० | प्रती उमेदवार प्रशिक्षण पूर्ण रु.५,०४,०००/- 
विद्यार्थ्यांसाठी रु.४००० किंवा केल्यानंतर Wo % 
विशेष शिकवणी संस्थेमार्फत अधिक अंतिम 
आकारण्यात येणारी | निकालानंतर २०% असे 
मुंबई सिध्दीकी फी यापैकी जे कमी | एकूण ९०% = 
२ एज्युकेशन अँन्ड असेल ती रक्‍कम (YOXY,000X0)/ 
वेल्फेअर ट्रस्ट, qoo=4 ,o¥,000/- 
मुंबई १२ वी अनुत्तीर्ण 7 oo | प्रती उमेदवार प्रशिक्षण पूर्ण रु.४,५०,०००/- 
विद्यार्थ्यांसाठी रु.५००० किंवा केल्यानंतर Wo % 
विशेष शिकवणी संस्थेमार्फत अधिक अंतिम 
आकारण्यात येणारी | निकालानंतर २०% असे 
फी यापैकी जे कमी | एकूण ९०% = 
असेल ती रक्‍कम (१००>(५,०००५९०)/ 
qoo=¥,40,000/- 
मुंबई एकूण | रु.३१,१४,०००/- 
केद्रीय ३५ | रु.२५,०००/- पूर्व परिक्षेनंतर २५% = | रु.२,१८,७५०/- 
लोकसेवा प्रत्येक उमेदवार (३५९२५,०००%२५)/ 
आयोग स्पर्धा किंवा संस्थेमार्फत | १००--२,१८,७५०/- 
परीक्षा सन आकारण्यात येणारी 
२०१९-२० फी यापैकी जी कमी 
करीता असेल ती रक्‍कम 
आदर्श महाराष्ट्र राज्य ३५ । रु.२०,०००/- पूर्व परिक्षेनंतर २५% = | रु. १,७५,०००/- 
३ | अमरावती | मल्टीपर्पज लोकसेवा प्रत्येक उमेदवार (34X20,000XQ4)/ 
सोसायटी, आयोग स्पर्धा किंवा संस्थेमार्फत  । १००--१,७५,०००/- 
अमरावती परीक्षा(राजपत्रि आकारण्यात येणारी 
त) सन २०१९- फी यापैकी जी कमी 
२० करीता असेल ती रक्‍कम 
महाराष्ट्र राज्य ३५ | रु.१५,०००/- पूर्व परिक्षेनंतर २५% = | रु.१,३१,२५०/- 
लोकसेवा प्रत्येक उमेदवार (34X94,000X24)/ 
आयोग स्पर्धा किंवा संस्थेमार्फत  । १००-१,३१,२५०/- 
परीक्षा(अ आकारण्यात येणारी 
राजपत्रित) सन फी यापैकी जी कमी 
२०१९-२० असेल ती रक्‍कम 
करीता 


आदर्श मल्टीपर्पज सोसायटी, अमरावती या 
संस्थेस देय ठरत असलेल्या एकूण 
रु.५,२५,०००/- पैकी २५% रु.१,३१,२५०/- 
राखून ठेवून उर्वरित मंजूर अनुदान 
रु.३,९३,७५०/- 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९ 


४ | अमरावती | एक्सेल ११ वी सी.ई.टी. ८० | रु.२०,०००/- प्रती | प्रशिक्षण पूर्ण रु.१४,४०,०००/- 
फाऊन्डेशन सन २०१९-२० उमेदवार प्रती वर्ष । केल्यानंतर ९०% = 
अमरावती करीता किंवा संस्थेमाफत । (८०५२०,०००९०/ 
आकारण्यात येणारी | १००--१४,४०,०००/- 
फी यापैकी जी कमी 
असेल ती रक्‍कम 
कमाल दोन वर्षाची 
मर्यादा 
अमरावती एकूण | रु.१८,३३,७५०/ 
५ | नागपूर । अंजुमन हामीए | ११वी सी.इ.टी. ३० | रु.२०,०००/- प्रती | प्रशिक्षण पूर्ण रु.५,४०,०००/- 
इस्लाम, नागपूर | सन २०१९-२० उमेदवार प्रती वर्ष । केल्यानंतर ९०% = 
करीता किंवा संस्थेमाफत  । (30X20,000XR0)/ 
आकारण्यात येणारी | १००--५,४०,०००/- 
फी यापैकी जी कमी 
असेल ती रक्‍कम 
कमाल दोन वर्षाची 
मर्यादा 
६ | नागपूर । स्पंदन बंकोंग सेवा vo | रु.८,०००/- प्रती । मुख्य परिक्षेनंतर ५०% | रु.१,६०,०००/- 
बहुउद्देशीय परीक्षा उमेदवारप्रतीवर्ष | = 
शिक्षणसंस्था, किंवा संस्थेमार्फत  । (४०९८,०००५०/१०० 
नागपूर आकारण्यात येणारी | _१,६०,०००/- 
फी यापैकी जी कमी 
असेल ती रक्‍कम 
कमाल दोन वर्षाची 
मर्यादा 
स्पंदन बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, नागपूर या 
संस्थेस देय ठरत असलेल्या एकूण 
रु.१,६०,०००/- पैकी 24% रु.४०,०००/- 
राखून ठेवून उर्वरित मंजूर अनुदान 
रु.१,२०,०००/- 
नागपूर एकूण | रु.६,६०,०००/- 
महाराष्ट्र ३५ | रु.२०,०००/- संस्था निवडीनंतर २५ । रु.६५,०००/- 
राज्य प्रत्येक उमेदवार % = 
लोकसेवा किंवा संस्थेमाफत । (१३५२०,०००५२५/ 
आयोग स्पर्धा आकारण्यात येणारी | १००-.६५,०००/- 
परीक्षा फी यापैकी जी कमी । (संस्थेने ३५ विद्यार्थ्यांना 
द पुना गुजराती | (राजपत्रित) असेल ती रक्‍कम प्रवेश दिला आहे. मात्र 
केळवणी मंडळ, | सन २०१९- शा.नि.दि. ११.११. 
७ पुणे | पुणे २० करीता २०२० अन्वये २२ 
विद्यार्थ्यांकरीता प्रथम 
टप्पा अनुदान वितरीत 
करण्यात आले. आता 
उर्वरित १३ 
विद्यार्थ्यांकरीता) 
केद्रीय ३५ | रु.२५,०००/- पूर्व परिक्षेनंतर २५% = | रु.१,३७,५००/- 
लोकसेवा (प्रत्यक्ष | प्रत्येक उमेदवार (22X2Y,000X2Y)/ 
आयोग स्पर्धा प्रवेश | किंवा संस्थेमार्फत | १००२१, ३७,५००/- 
परीक्षा सन दिलेल्या| आकारण्यात येणारी | (प्रत्यक्ष प्रवेश दिलेल्या 
२०१९-२० विद्यार्थ्यां| फी यापैकी जी कमी | विद्यार्थी संख्येनुसार) 
करीता ची संख्या| असेल ती रक्‍कम 
२२) 
महाराष्ट्र 34 | रु.२०,०००/- पूर्व परिक्षेनंतर २५% = | रु.१,७५,०००/- 
राज्य प्रत्येक उमेदवार (34X20,000X24)/ 
लोकसेवा किंवा संस्थेमार्फत  । Yoo=9,4,000/- 
आयोग स्पर्धा आकारण्यात येणारी 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९ 


परीक्षा फी यापैकी जी कमी 
(राजपत्रित) असेल ती रक्‍कम 
सन २०१९- 
२० करीता 
द पुना गुजराती केळवणी मंडळ, पुणे या संस्थेस देय ठरत असलेल्या 
MPSC करीता प्रथम टप्पा अनुदान रु.६५,०००/- व UPSC, MPSC 
पूर्व परिक्षेनंतर रु.३,१२,५००/- पैकी २५% रु. ७८,१२५/- राखून ठेवून 
उर्वरित रु.२,३४,३७५/- असे एकूण मंजूर अनुदान रु.२,९९,३७५/- 
८ पुणे नव दिझा बॅकौंग सेवा ८० | रु.८,०००/- प्रती मुख्य परिक्षेनंतर ५०% | रु.३,२०,०००/- 
मागासवर्गीय |। परीक्षा उमेदवार प्रतीवर्षी । = 
बहुउद्देशीय किंवा संस्थेमार्फत  । (८०५८,०००५५०/१०० 
सोसायटी आकारण्यात येणारी | =3,20,000/- 
संचलित फी यापैकी जी कमी 
युपीएससी असेल ती रक्‍कम 
अँकेडेमीया, पुणे कमाल दोन वर्षाची 
मर्यादा 
नवदिझा मागासवर्गीय बहुउद्देशीय 
सोसायटी,पुणे या संस्थेस देय ठरत ल्य 
एकूण रु.३,२०,०००/- पैकी २५% 
रु.८०,०००/- राखून ठेवून उर्वरित मंजूर 
अनुदान रु.२,४०,०००/- 
एकूण पुणे | रु.५,३९,३७५/- 
९ नाशिक = | एम.टी. ११वी go | रु.२०,०००/- प्रती |। प्रशिक्षण पूर्ण रु.७,२०,०००/- 
एज्युकेअर लि., | सी.ई.टी. सन उमेदवार प्रती वर्ष । केल्यानंतर ९०% = 
मुंबई २०१९-२० किंवा संस्थेमार्फत  । (¥oX20,000K80)/ 
करीता आकारण्यात येणारी | Goo=9,20,000/- 
फी यापैकी जी कमी 
असेल ती रक्‍कम 
कमाल दोन वर्षाची 
मर्यादा 
एकूण नाशिक | रु.७,२०,०००/- 
: ठाणे । एम.टी. ११वी १ रु.२०,०००/- प्रती |। प्रशिक्षण पूर्ण रु.१८,००,०००/- 
एज्युकेअर लि., | सी.ई.टी. सन उमेदवार प्रती वर्ष । केल्यानंतर ९०% = 
मुंबई २०१९-२० किंवा संस्थेमार्फत — | (900X20,000XR0)/ 
करीता आकारण्यात येणारी | Goo= १८,००,०००/- 
फी यापैकी जी कमी 
असेल ती रक्‍कम 
कमाल दोन वर्षाची 
मर्यादा 
एकूण ठाणे | रु.१८,००,०००/- 
एकूण रुपये | रु.८६,६७,१२५/- 


एकूण अक्षरी रुपये EVAN लक्ष सदुसष्ट हजार एकशे पंचवीस फक्त 


Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 


D i ne sh M वि So n avan @ DN: CN = Dinesh M. Sonavane, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government 


OU = Minorities Development Department 


Date: 2021 


.03.30 13:09:25 +05'30' 


(दि.मा. सोनवणे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


Of Mahi ai rashtra, 


झासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९ 


शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९, दि.3० मार्च, २०२१ 
परिशिष्ट - "ब" 


उपयोगिता प्रमाणपत्र 


प्रमाणित करण्यात येते की, अल्पसंख्याक विकास विभागाने राज्यातील अल्पसंख्याक लोकसमूहातील 
उमेदवारांकरिता सुरू करण्यात आलेल्या “मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजना” या योजनेंतर्गत 
शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९, दि. ----- मार्च, २०२१ 
अन्वये वितरित केलेला रु. (अक्षरी रु. ) एवढा 
निधी पुढील अभ्यासक्रमासाठी उमेदवारांना शिकविण्यासाठी उपयोगात आणला आहे :- 


अभ्यासक्रमाचे नाव विद्यार्थी एकूण मंजूर 
संख्या अनुदान 


| | | 


असेही प्रमाणित करण्यात येते की, “मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजनेंतर्गत ज्या निकष 
/ अटींनुसार शासनाने अनुदान मंजूर केले होते, त्या निकष/ अटींची यथायोग्यरित्या पूर्तता करण्यात आली 
आहे. तसेच ज्या प्रयोजनाकरिता निधी मंजूर करण्यात आला होता, त्याच प्रयोजनाकरिता निधीचा प्रत्यक्षात 
विनियोग झाला आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या योजनेतील विद्यार्थी व राज्य शासनाच्या योजनेतील विद्यार्थी यांची 
पुनरावृत्ती झालेली नाही, याची हमी देण्यात येत आहे. पुनरावृत्ती झाल्यास अनुदान राज्य शासनास परत 
करण्याची जबाबदारी संस्थेची राहील. 


संस्था अध्यक्ष यांची स्वाक्षरी 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


